महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअप १२१९/प्र.क्र.५१/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई - ४०० 032, 
दिनांक: ३१ ऑगस्ट, २०२० 


आदेडा 


सन २०१९-२०२० या निवडसूची वर्षात मंत्रालयीन विभागातील खालील सहायक कक्ष अधिकारी 
[गट-ब (अराजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१४ : रु. ३८६००-१२२८००] यांना कक्ष अधिकारी [गट-ब (राजपत्रित) 
वेतनश्रेणी 85-१७ : रु. ४७६००-१५११००) पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटीच्या अधीनतेने निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे तसेच सदर सहायक कक्ष अधिकारी यांची पदोन्नतीअंती 


पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे :- 


अ. | a नाव व्यक्तीचा | आयोगाने सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग । स.क.अ. विभाग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
Pa] २ 3 Pov | 4 ६ Fw 
१) । श्रीमती | शि.गि.चौधरी इमाव खुला ।उद्योगउर्जाव उद्योगउर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
२) श्रीमती | व.सु.सामंत भज (क) | खुला | इतर मागास बहुजन | इतर मागास बहुजन 
(व.वि.झंजे) कल्याण विभाग कल्याण विभाग 
३) | श्रीमती | arated खुला | खुला ।कृषिव पदुम विभाग =| मराठी भाषा विभाग 
४) श्री दि.द.सुर्यवंशी खुला | खुला | वित्त विभाग वित्त विभाग 
५) श्रीमती | उ.न.परब खुला | खुला | महसूल ववन विभाग | महसूल व वन विभाग 
६) श्रीमती | शि.अ.चाचड खुला | खुला | सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
७ श्री ह.ना.सहाणे खुला | खुला । सार्वजनिक बांधकाम | गृह विभाग 
विभाग 
८) श्री प्र.श्री.धावले खुला | खुला | इतर मागास बहुजन | इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग कल्याण विभाग 
९) श्रीमती | चै.प्र.सावंत खुला | खुला | महसूल व वन विभाग | नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः SAT १२१९/प्र.क्र.५१/१४-ब, दि. 39 ऑगस्ट, 2020 


अ. | a नाव aera) आयोगाने सध्याचा विभाग पदोन्नतीनं 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग | स.क.अ. विभाग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
qo) | श्रीमती | रो.वि.किरवे इमाव खुला | शालेय शिक्षणव शालेय शिक्षण व क्रिडा 
क्रिडा विभाग विभाग 
११) | श्रीमती | शै.प्र.दळवी खुला | खुला | गृह विभाग द्यकिय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग 
१२) | कुमारी | सं.रा.चिचळकर खुला | खुला | सार्वजनिक बांधकाम | आदिवासी विकास 
विभाग विभाग 
१३) श्री उ.रा.कदम खुला | खुला | अल्पसंख्याक विकास | सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग विभाग 
१४) | श्रीमती | ज.ग.दुदवडकर इमाव | खुला | वित्त विभाग वित्त विभाग 
१५) श्रीमती | री.रा.पेडणेकर इमाव खुला । जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
१६) | श्रीमती | वी.जि. खुला | खुला | नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
१७) | कुमारी | दि.म.परांजपे खुला | खुला | सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
१८) | श्रीमती । प.जा.जुगारी खुला | खुला | अल्पसंख्याक विकास | अल्पसंख्याक विकास 
विभाग विभाग 
१९) | श्रीमती | उ.उ.राणे खुला | खुला | सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
२०) | श्रीमती | मे.न.पवार खुला | खुला । महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
२१) | श्रीमती | नि.रा.परब खुला | खुला | महसूल व वन विभाग | महिला व बाल विकास 
विभाग 
२२) श्री इया.इ.माळगे अजा | खुला | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
२३) | श्रीमती | क.उ.कारं भज (क) | खुला | सार्वजनिक बांधकाम निक बांधकाम 
विभाग विभाग 
२४) श्री भा.शा.खराद खुला | खुला | वित्त विभाग वित्त विभाग 
२५) | ait म.प.दळवी खुला | खुला । नगर विकास विभाग | नगर विकास विभाग 
२६) श्री आ.ना.जावकर इमाव खुला | विधिव न्याय विभाग | विधि व न्याय विभाग 
२७) | श्रीमती | अ.वि.जावडेकर इमाव | खुला | कृषिव पदुम विभाग | कृषि व पदुम विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन Aa क्रमांकः PAT १२१९/प्र.क्र.५१/१४-ब, दि. 39 ऑगस्ट, २०२० 


अ. | श्री/ नाव व्यक्‍्तीचा| आयोगाने सध्याचा विभाग पदोन्नतीनं 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग | स.क.अ. विभाग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
२८) श्री सं.पां.गवाणकर खुला | खुला | महसूल व वन विभाग | अन्न नागरी पुरवठा 
विभाग 
२९) | श्रीमती | वे.अ.सावंत खुला | खुला निक बांधकाम निक बांधकाम 
विभाग विभाग 
30) श्रीमती | ज्यो.वि.केणी इमाव खुला | विधिव न्याय विभाग | विधि व न्याय विभाग 
३१ श्रीमती सु.प्र.मोहिते अजा | खुला । सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
३२) | श्रीमती | अ.रा.हातगे खुला | खुला | गृह विभाग गृह विभाग 
३३) | श्रीमती | दी.पु.पाठक खुला | खुला | सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
३४) | श्रीमती | सं.सं.रासम खुला | खुला ।उद्योगउर्जाव द्योगउर्जाव 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
३५) श्री प्र.स.पाटील इमाव | खुला | सार्वजनिक बांधकाम | वित्त विभाग 
विभाग 
३६) श्री .ग.कोष्टी विमाप्र | खुला | कौशल्यविकास व plated विकास व 
उद्योजकता विभाग । उद्योजकता विभाग 
३७ | श्रीमती | अ.सु.उपासनी खुला | खुला | महसूल ववन विभाग | महसूल व वन विभाग 
३८) | श्रीमती | व.मं.मेहेर विमाप्र | खुला | महसूल ववन विभाग | कृषि व पदुम विभाग 
३९) श्री सु.लो.बहि भज(बो | खुला | वित्त विभाग वित्त विभाग 
go) | श्रीमती ।मे.तु.भोगावकर इमाव | खुला | सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
४१) श्री भा.ग.गवस खुला | खुला | सार्वजनिक बांधकाम | वित्त विभाग 
विभाग 


२. मा.उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाद्वारे पदोन्नरतीमधीलळ आरक्षणाबाबतचा दिनांक २५.०५.२००४ रोजीचा शासन निर्णय निष्प्रभावीत 
ठरविला आहे. दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजीच्या निर्णयाविरोधात झासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष 
अनुज्ञेय याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली असून सदर याचिका सध्या प्रलंबित आहे. खुल्या 
प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय विधी व न्याय 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः BAT १२१९/प्र.क्र.५१/१४-ब, दि. 39 ऑगस्ट, 2020 


विभागाने दि.२८.१२.२०१७ रोजी दिले आहेत. त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
भरण्यात यावीत, अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दि.२५.०५.२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून 
सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी अशा 
सूचना सा.प्र.वि./का.१६-ब ने दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिल्या आहेत. सदर सूचनांनुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून तसेच पुढील 
अटीच्या अधीन राहून संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी संवर्गात खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


१) 


2) 


सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील तदर्थ पदोन्नती राहील. 


सदर पदोन्नत्या, सहायक कक्ष अधिकारी या संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीबाबत कोणतेही 
न्यायालयीन प्रकरण सद्य:स्थितीत प्रलंबित नाही, तसेच या संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीस 
आव्हानित देखील करण्यात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन केवळ तात्पुरत्या/ 
तदर्थ स्वरुपात देण्यात येत आहेत. 


सदर पदोन्नत्या सरळसेवेद्वारे आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत किंवा प्रतिनियुक्तीवर 
बाहेर गेलेले अधिकारी रुजू होईपर्यंत किंवा पदोन्नतीच्या आदेशापासून ११ महिन्यांसाठी यापैकी 
जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असतील व आवश्‍यकता असल्यास दर ११ महिन्यांनतर 
खंडित करुन पुढे चालू ठेवल्या जातील. तसेच पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील 
नियुक्‍ती स्विकारल्यापासून ११ महिन्यांच्या कालावधीनंतर त्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील 
नियुक्‍ती आपोआपच संपुष्टात येईल. 

तदर्थ पदोन्नती दिलेल्या पदावर सरळसेवेने उमेदवार उपलब्ध झाल्यास अथवा प्रतिनियुक्तीवर 
बाहेर गेलेले अधिकारी रुजू झाल्यास तदर्थ पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांची तदर्थ पदोन्नती 
संपुष्टात आणण्यात येईल व निवडसूचीतील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात 
येईल. 


सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपाची असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्यांचा 
कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. 


रिट याचिका क्र. २९८६/२०००, २९८२/२०००, ४९५८/२००३ आणि ३३७४/ २०११ वरील 
मा.उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजीच्या निर्णयानुसार कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः PAT १२१९/प्र.क्र.५१/१४-ब, दि. 39 ऑगस्ट, २०२० 


दिनांक ०१.०१.१९८६ पासूनच्या ज्येष्ठता याद्या सुधारित करण्याची कार्यवाही सद्य:स्थितीत 
सुरु आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ज्येष्ठता याद्या सुधारित करतांना अभावित 
ठरणारे अधिकारी खालच्या संवर्गात पदावनत (Push down) होऊ शकतात व त्याचा परिणाम 
सर्व संवर्गावर होऊ शकतो अशी संभाव्यता आहे. सदर कार्यवाहीचा आता प्रस्तावित असलेल्या 
कक्ष अधिकारी संवर्गातील तदर्थ पदोन्नतीसाठी थेट संबध येत नाही. परंतु भविष्यात काही 
अधिकारी पदावनत होण्याची संभाव्यता विचारात घेता कायदेशीर बाबी उद्भवू नयेत तसेच 
अधिकची दक्षता म्हणून प्रस्तुत कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नतीचे आदेश हे मा.सर्वोच्च 
न्यायालयातील प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२५१८१/२०१८ च्या अधीन राहतील. 


सन २०१९-२० या निवडसूची वर्षाकरिता पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची निवडसूची ही 
तदर्थ स्वरुपाची आहे. यामधील पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी पदावर 
दिलेल्या पदोन्नत्या ह्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आहे. परिणामी संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यांना कक्ष 
अधिकारी पदावरील नियमित पदाचा व सेवा ज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍्क/लाभ मिळणार नाही. 


अनुक्रमांक ४ व २४ येथील अनुक्रमे श्री.दि.द.सुर्यवंशी व श्री.भा.शा.खराद यांची तदर्थ पदोन्नती 
ही ५०/५५ व्या वर्षी सेवेत ठेवण्याबाबतचे पुनर्विलोकन करण्याच्या अधिन राहील. त्यानुसार 
संबंधित प्रशासकिय विभागांनी या ०२ तदर्थ पदोन्नतीप्राप्त अधिकाऱ्यांच्या ५०/५५ व्या वर्षी सेवेत 
ठेवण्याबाबत पात्र/अपात्रतेच्या पुनर्विलोकन आदेशाची प्रत सा.प्र.वि./ कार्यासन १४-ब ला 
त्वरित उपलब्ध करुन द्यावी. 


सदर तदर्थ पदोन्नती प्राप्त संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यांनी दिनांक २५.०१.१९९९ अन्वये विहित 
mos महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक 
ठरविण्याबाबत) नियम, १९९९ व दिनांक २८.०५.२०१८ अन्वये विहित केलेले (सुधारणा) नियम, 
२०१८ नुसार संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केळी असणे आवश्‍यक आहे. 


qo) सदर तदर्थ UAT या राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 


अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्रमांक ८६२/२०१६ च्या अधीन राहतील. 


११) सदर USAC तदर्थ स्वरुपाच्या असून त्या केवळ पदोन्नत कोटयात उपलब्ध होणाऱ्या 


92) 


पदांनुसार नियमित करण्यात येतील. 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी पदावर दिलेली तदर्थ पदोन्नती ही 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः BAT १२१९/प्र.क्र.५१/१४-ब, दि. 39 ऑगस्ट, 2020 


१३) संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती नाकारल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक 
१२.०९.२०१६ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही 
२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२, दिनांक ०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनुसार संबंधित 
अधिकाऱ्याचे नांव सन २०१९-२० च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि, पुढील 
दोन वर्षी (सन २०२०-२१ व २०२१-२२) होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न 
करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२२-२३) कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ 
पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


१४) सदर अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा 
प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने 
खातरजमा करुन संबंधित अधिका-याविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित 
असल्यास या विभागास अवगत करावे. 


१५) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अनुक्रमांक २, २२, २३, ३१, ३६, ३८ व ३९ येथील ०७ मागास 
प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांची सहायक कक्ष अधिकारी या पदावरील शिफारस ही खुल्या प्रवर्गातून 
केली आहे. तथापि, या अधिकाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधित जातपडताळणी 
समितीकडून निर्गमित करण्यात आले आहे याची संबंधित विभागाने खातरजमा करावी. 


१६) हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याला संबंधित विभागाने तत्काळ 
कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नत अधिकाऱ्याने पदस्थापना केलेल्या विभागात तत्काळ रूजू 
व्हावे. संबंधित विभागांनी कार्यमुक्‍ततेचे तसेच रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाच्या प्रती या 
विभागास पाठवाव्यात. 


३. राज्य शासनाने परदोत्नतीयक्षील आरक्षणाबाबत दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ व इतर राज्यांच्या याचिकेबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १५.०४.२०१९ रोजी 
पुढील प्रमाणे आदेश पारित केले आहेत :- "Until further orders status quo, as it exists today, shall 
be maintained." या आदेशाबाबत कार्यासन १६-ब यांनी पुढील अभिप्राय दिळे आहेत :- (दिनांक 
94.08.2099 रोजी व आताही या कार्यायनाच्या दिनांक २९. १२.२०१७ च्या पत्रातील सवना अस्तित्वात 
आहेत. TIF, पुढील आदे होईपर्यत सर्व प्दोत्नत्यांबाबत या कार्यासनाच्या दिनांक 29.92.2099 व्या 
फ्त्राकील युवनांऱुसार कार्यवाही करण्यात याकी.” सबब, सदर आदेशातील पदोन्नत्या शासन पत्र, सामान्य 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअप १२१९/प्र.क्र.५१/१४-ब, दि. 39 ऑगस्ट, २०२० 


प्रशासन विभाग, दिनांक २९.१२.२०१७ मधील सूचनांनुसार केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात व कार्यासन १६-ब 
यांनी दिलेल्या वरील अभिप्रायानुसार देण्यात येत आहेत. 


४. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यास सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
पदावनत करण्यात येईल. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८३११४५१४६२१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


bel DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 
G वे] a Nn a Nn be pen as aa postalCode=400032, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1 
e ed41ada8a72725a47b4f0, 
BAiMrad GUrav ५५५७ 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 


२) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
३) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन.क्र.१४,१४-अ 
8) निवडनस्ती, कार्यासन क्र.१४-ब /संग्रहार्थ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


